राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना 
मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्निम 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :- १७ ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा: 9) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अग्रिम -२०११/प्र.क्र.५७/२०१२/ विनियम, दि.१७.२.२०१२ 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दि.१७.४.२०१५ 
(वित्तीय अधिकार प्रदान करणे संदर्भात) 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.अग्रिम-१०९५/प्र.क्र.9०/९५/विनियम, दि.२६.९.१९९७ 
(दंडनीय व्याज आकारण्यासंदर्भात) 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.१७.२.२०१२ अन्वये राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना 
मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्निम मर्यादा निश्चित करण्यात आलेली आहे. आता वित्त विभाग, 
शासन अधिसूचना दि.३०.१.२०१९ अन्वये ७ व्या वेतन आयोगाच्या RIANA राज्य शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी दि.१.१.२०१६ पासून सुधारीत करण्यात आल्या आहेत. या सुधारीत वेतन 
श्रेणीतील मुळ वेतन मोटार कार खरेदी करण्याकरीता अग्निम मंजुरीसाठी विचारात घेण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन |नणंय :- निर्णय :- 


नवीन किंवा जुनी मोटार कार खरेदीसाठी राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांना मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम-१३६ आणि संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप विभाग एक, अ.क्र.१२, नियम क्र.१३६ मधील अटी तसेच 
खाली नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन सुधारित वेतन मर्यादेनुसार खालीलप्रमाणे अग्निम अनुज्ञेय 
राहील. 


२. (अ अग्निम मंजुरीच्या अटी- 


१. सुधारीत वेतन बँड नुसार ज्या राजपत्रित राज्य शासकीय अधिकाऱ्यांचे ५ वर्षाच्या 
सेवेनंतरचे मूळ मासिक वेतन रु.५०,०००/- किंवा अधिक आहे SST राजपत्रित राज्य 
शासकीय अधिकाऱ्यांना या प्रयोजनार्थ अग्रिम अनुज्ञेय राहील. 


२. नवीन मोटार कार खरेदीसाठी अग्निमाची रक्‍कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड मधील 
मासिक वेतनाच्या १८ पट किंवा रु.१५,००,०००/- (रुपये पंधरा लक्ष फक्‍त) किंवा 
नवीन मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल तेवढी अनुज्ञेय 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम 


३. 


Go 


जुनी मोटार कार खरेदी करण्यासाठी अग्निमाची रक्‍कम अधिकाऱ्याच्या वेतन बँड 
मधील मासिक वेतनाच्या ९ पट एवढी किंवा रु.७,५०,०००/- (रुपये सात लक्ष पन्नास 
हजार फक्‍त) किंवा जुन्या मोटार कारची प्रत्यक्ष किंमत यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल 
तेवढे अग्रिम अनुज्ञेय राहील. 


. अग्निमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्याची शासनाच्या सेवेतील नियुक्‍ती संबंधित 


पदाच्या सेवाभरती नियमानुसार करण्यात आलेली असली पाहिजे आणि अशाप्रकारे 
करण्यात आलेल्या नियुक्‍तीनंतर कमीत कमी ५ वर्षांची सलग सेवा झाली असली 
पाहिजे. 


. मोटार वाहन चालविण्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून, कुटुंबातील एका व्यक्तिला 


मिळालेल्या कायम अनुज्ञप्तीची (Permanent Licence) छायाप्रत सादर करणे 
आवश्यक राहील. 


. अग्निम मंजुरीपूर्वी अग्रिमासाठी अर्ज करणाऱ्या अधिकाऱ्याची सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण 


अग्निम रक्‍कम परतफेड करण्याची क्षमता असल्याची, SHA मंजूर करण्यास सक्षम 
असलेल्या प्राधिकाऱ्याची खात्री असावी. 


अर्जदाराने आवश्‍यक बाबींची पूर्तता केल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी, वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकाराप्रमाणे 
मोटार कार अग्निम मंजूर करू शकतील. 


. मोटार कार अग्निम मंजुरीच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत अग्रिम धारकाने 


मोटार कार खरेदी करावी. तसेच खरेदी केलेल्या मोटार कारच्या उत्पादनाचे वर्ष, 
खरेदीची तारीख व नोंदणीचे कागदपत्रे शासनास सादर करावीत. तसे न केल्यास 
अग्निम धारकाकडून अग्रिमाची संपूर्ण रक्‍कम १ महिन्यानंतर दंडनीय व्याजासह एक 
रकमी वसूल करण्यात यावी. 


. मोटार कार अग्निमाची व्याजासह पूर्ण परतफेड होईपर्यंत मोटार कार शासनाकडे 


गहाण राहील. त्यासाठी सबंधित अधिकाऱ्यांस विहित नमुन्यात व कार्यपध्दतीप्रमाणे 
गहाणखत भरून देणे आवश्‍यक राहील. गहाण खतामध्ये मोटार कारचा मेक 
(MAKE), मॉडेल (MODEL) आणि चेसिस क्रमांक (CHASSIS NO.) स्पष्टपणे नमूद 
करण्यात यावा. नवीन किंवा जुनी मोटार कार अग्रिम धारकाकडून नियमानुसार 
आवड्यक ते विहित नमुन्यातील करारपत्र (नमुना-२०), गहाण बंधपत्र (नमुना-२१, 
२१ए), दुय्यम बंधपत्र (नमुना-२२) व प्रतिभूती बंधपत्र (नमुना-२२ए) घेण्यात यावीत. 


.तसेच, असे गहाणखत भरून देण्यापूर्वी सदर मोटार कार यांत्रिकी दृष्टया निर्दोष आहे 


याची जबाबदारी ahr घेण्या-या संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. त्याप्रमाणे जर 
एखादया प्रसंगी यांत्रिकी दृष्टया निर्दोष नसळेळी मोटार कार शासनाकडे गहाण 
ठेवली गेल्यास व sa मोटार कारच्या अग्निमाच्या वसूलीसाठी लिलावाने विक्री 
करावयाचा प्रसंग उद्भवल्यास अशा लिलावापासून येणाऱ्या रक्कमेपेक्षा शिल्लक 
राहणारी वसूलपात्र रक्‍कम दंडनीय व्याजासह संबंधित अधिकाऱ्यांच्या सेवा उपदान, 
रजेचे रोखीकरण इत्यादी अनुज्ञेय रकमांमधून वसूल करण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम 


११.मोटार कार अग्निम वितरीत केल्याच्या पुढील महिन्यापासून अग्निमाच्या वसुलीस 
सुरुवात करण्यात यावी. 


१२.सदर अग्निमावर शासनाने वेळोवेळी निश्चित केलेल्या दराने व्याज आकारण्यात यावे. 


१३.अग्निम मंजूर करताना मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील नियम १२४ (बी) व शासनाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे लागू ठरणाऱ्या दंडनीय व्याजाचा उल्लेख 
मंजूरीच्या आदेशात करण्यात यावा. 


१४.शासकीय विमा निधीकडे मोटार कारचा विमा उतरविण्यात यावा व तो सतत चालू 
राहील याची संबंधित अग्निमधारकाने दक्षता घ्यावी. 


१५.शासकीय सेवेच्या कालावधीत एकदाच मोटार कार अग्रिम अनुज्ञेय राहील. तथापि 
पूर्वी दुचाकी (मोटार सायकल / स्कूटर/ मोपेड) अग्निम घेतले असेल परंतु आता 
नियमानुसार मोटार कार अग्निम अनुज्ञेय होत असल्यास मोटार कार अग्रिम मंजूर 
करता येईल. 


१६.दि. १.५.२००१ रोजी किंवा त्यानंतर दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असणाऱ्या अर्जदारास 
(दुसर्‍या वेळेस जुळ्या अपत्यांचा अपवाद वगळता) या अग्रिमाचा ळाभ घेता येणार 
नाही. 


(ब) अग्रिम वसुलीचा कालावधी :- 


१. नवीन मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्निमाची वसूली 
करताना प्रथमतः मुद्दलाची १०० समान मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर 
व्याजाची वसूळी vo मासिक हप्त्यात करावी. मात्र एखादा अधिकारी 
नियतवयोमानानुसार उपरोक्त मासिक हप्त्याचे avo महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच 
सेवानिवृत होणार असेल तर त्याच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी संपूर्ण अग्रिमाची व्याजासह 
वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित करण्यात यावे. 


२. जुनी मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्निमाची वसूली 
करताना प्रथमत: मुद्दलाची yo समान मासिक हप्त्यात वसूली करावी व त्यानंतर 
व्याजाची वसूली २० हप्त्यात करावी. मात्र एखादा अधिकारी नियतवयोमानानुसार 
उपरोक्त मासिक हप्ते ७० महिने पूर्ण होण्यापूर्वीच सेवानिवृत होणार असेल तर याच्या 
सेवानिवृत्तीपूर्वी अग्रिमाची व्याजासह वसूली होईल, अशा प्रकारे वसूलीचे हप्ते निश्चित 
करण्यात यावे. 


(क) अग्निम व्याजाचा दर :- व्याज दराबाबत अन्य आदेशा निर्गमित होईपर्यंत या आदेशान्वये 
मोटार कार खरेदी करण्यासाठी मंजूर करण्यात येणाऱ्या अग्निम प्रकरणी व्याजाची परिगणना 
१०% या दराने करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम 


३. मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील संबंधित नियम-१३६ मध्ये आव्यक ती सुधारणा यथावकाश 
करण्यात येईल. 


४. हे आदेश सदर झासन निर्णयाच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२३१०१७१२३४४३०९०५ असा आहे. 
प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Rajendra Utt Gadek 


R aj e n d I a 25420 : 8८33034 ms fof81 झाक डकल गर cf 9 aa 5fd95b 
U tt a mM [| a O G a d e ka I rte 3 1 a sisters snot 
( डॉ.राजेंद्र गाडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्राळय,मुंबई, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
४. सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई, 


५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
६. सर्व सन्माननीय विधान परिषद /विधानसभा व संसद सदस्य, 
७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, 
८. मंत्रालयीन सर्व प्रशासनिक विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख, 
प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख 
९. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ शाखा / अपील STN, मुंबई 
१०. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
११. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१४. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 
१५. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
१६. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
१८. महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई 
१९. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२०. प्रमुख न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / अकोला / अमरावती / ठाणे 
/ नाशिक / सोलापूर / मुंबई, 
२१. विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्रिम-२०२२/प्र.क्र.३२/२०२२/ विनियम 


२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

२६. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई , 

२८. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकणभवन, नवी मुंबई, 
२९. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 

३०. सर्व कोषागार अधिकारी, 

३१. वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 

३२. निवड नस्ती (विनियम), वित्त विभाग. 


HRREKRKEKRERERERERERKEE 


ae 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


